जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोठया 
ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी 
विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह). 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः व्हीपीएम-२०२२/प्र.क्र.२५०/पंरा-४ 
बांधकाम भवन इमारत, 24, WHIM रोड,२५, 
मंत्रालय, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१, 
दिनांक: १७ मार्च, २०२३ 


वाचा -: १) शासन निर्णय क्रमांक: व्हीपीएम-२६१०/प्र.क्र.१२९/पंरा-४, दि. १६ सप्टेंबर, २०१०. 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीपीएम-२६१०/प्र.क्र.१२९/पंरा-४,दि.२० ऑक्टोबर, २०११. 
३) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीपीएम-२६१२/प्र.क्र.१२९/पंरा-४, दि. २१ नोव्हेंबर, २०१२. 
४) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीपीएम-२६१०/प्र.क्र.२७२/पंरा-४, दि. १५ मार्च, २०१३. 
५) शासन निर्णय क्रमांक: व्हीपीएम-२०१५/प्र.क्र.२१४/पंरा-४, दि. ०१ ऑगस्ट, २०१६. 
६) शासन निर्णय क्रमांक: व्हीपीएम-२०१७/प्र.क्र.१/पंरा-४, दि. ३१ मार्च, २०१८. 
शासन निर्णय क्रमांक: व्हीपीएम-२०१९/प्र.क्र.९५/पंरा-४, दि. २६ ऑगस्ट, २०१९. 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीपीएम-२०१९/प्र.क्र.९५/पंरा-४, दि. ०१ जून, २०२०. 


७) 
८) 
प्रस्तावना -: 

सन २००१ च्या जनगणनेनुसार ५००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी “जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान 
(विद्युतीकरणासह)” ही योजना दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१० च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत असून, सदर 
योजनेसाठी सन २०११ ची जनगणना लागू करणेबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१६ रोजी निर्गमित 
करण्यात आला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये संदर्भाधिन वाचा क्र. ०२ ते ०८ अन्वये वेळोवेळी सुधारणा 
करण्यात आली आहे. आता प्रस्तुत योजनेतील लोकसंख्येच्या निकषात ५००० ऐवजी 3000 अशा सुधारणा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय-: 
जिल्हा वार्षिक योजना मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) ही 


योजना सद्यस्थितीत सन २०११ च्या जनगणनेनुसार ३००० व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणा-या सर्व 
ग्रामपंचायतींना तसेच यापुढे दर दशवार्षिक जनगणनेनुसार ३००० लोकसंख्या असणा-या सर्व ग्रामपंचायतींना 
लागू करण्यात येत आहे. 

२. या योजनेअंतर्गत निश्चित कामांसाठी ग्रामपंचायतींनी १०% निधी त्यांच्या स्वनिधी किंवा इतर स्त्रोतांतून 
उभारणे, उर्वरित ९०% निधी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशोष अनुदान 
(विद्युतीकरणासह) या योजनेतून उपलब्ध करुन देणे तसेच योजनेतील उर्वरित निकष व नियम हे जसेच्या तसे 
लागू राहतील. 

३. सदरचा झासन निर्णय जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या अधिनस्त 
सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामपंचायती यांच्या निदर्डानास आणण्यात यावा व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीपीएम-२०२२/ प्र.क्र.२५०/पंरा-४ 


४. सदरील शासन निर्णय हा नियोजन विभागाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१७१३१०५३८२२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PANDIT KHANDERAO 
JADHAV 


(पं. खं. जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

8) मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 

५) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सवी 

६) मा. मुख्य सचिव 

७) मंत्रालयीन विभाग (सवी 

८) विधी मंडळ ग्रंथालय, विधान भवन, मुंबई (१० प्रती) 

९) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
१०) जिल्हाधिकारी (सवी 
११) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
१२) महालेखापाल महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर (लेखा व परिक्षा) 
१३) संचालय लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१४ ग्राम विकास विभागातील सर्व उपसचिव 
१५) जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व) 
१६) जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (सर्व) 
१७) ग्राम विकास विभागातील सर्व कार्यासन व रोखशाखा 
१८) कार्यासन क्र. १४८१ व १४४४ नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१९) निवडनस्ती, कार्यासन क्र.पंरा-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


